शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी 
योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच खाजगी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेशा 
घेणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता 
“व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती” योजने करीता नविन 
लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : व्यप्रशु-२०२०/प्र.क्र.२६७/शिक्षण-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.व्यप्रशु- 
२०१९/ प्र.क्र.१७३ / शिक्षण-१, दिनांक १ ऑगस्ट,२०१९ 

प्रस्तावना :- 

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 
विद्यार्थ्यांकरीता “व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती” योजना उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये लागू 
करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेकरीता करीता नविन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब बाबत शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच खाजगी 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 
विद्यार्थ्यांकरीता “व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती” या योजनेसाठी खालीलप्रमाणे नविन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
मागणी क्र.एन ३ Demand No 3 


2224 अनुसूचित जाती, अनुसूचित 2225 | Welfare of Scheduled Castes, 
ord, Sax मागासवर्ग व Scheduled T tibe, Other Backward 
Classes and Minorities. 


अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 
he - “१ q अनुसूचित जातींचे कल्याण 01 | Welfare of Scheduled Castes 
७८९ अनुसूचित जाती घटक योजना 789 | Special Component Plan णि 
Scheduled Castes 
(०८) | शिक्षणफोवपरिक्षाफी प्रतिपूर्ती (08) | Reimbursement of Education Fee 
and Examination Fee. 

(0Z)(09) SIRT hay औद्योगिक प्रशिक्षण | (08)(01) | “Reimbursement of Vocational 
संस्थांम योजने अंतर्गत Training Fee Scheme” for the 
धील पीपीपी योजने अंतर्गत students from Scheduled Castes 
उपलब्ध जागांवर तसेच खाजगी category, taking admission 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये through PPP Scheme on available 
त ऑनलाईन आ पात जा seats in Government Industrial 
केंद्रीय ऑनलाईन प श्र्व्शा Training Institutes and through 
घेणाऱ्या अनुसूचित जातीतील Centralized Online System in 


Private Industrial Training 
Institutes 


शासन निर्णय क्रमांकः व्यप्रशु-२०२०/प्र.क्र.२६७/शिक्षण-१ 


विद्यार्थ्यासाठी “व्यावसाय प्रशिक्षण 

शुल्क प्रतिपूर्ती योजना” 

कार्यक्रम (दत्तमत) Scheme/voted 
2224 एफ ५४१ 2225 F541 


२. सदर area निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८६/२०२०/अर्थ-७, दिनांक 
१५.०१.२०२१ अन्वये प्राप्त केलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०३१७२३५०६०२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Chandrakant 
Haridas ४/१€ णा 
(चंद्रकांत ह. वडे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

. मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

५. मा.मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 

. सर्व जिल्हा सहायक आयुक्त, समाज कल्याण 

१०. सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती तथा जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सवी 

११. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
मुंबई/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

१३. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, (स्वी 

१४. प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (सवी 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 

२०. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 

२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सवी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


